नाशिक रोडमध्यबर्ती कारागृह येथील टक करमांक- 
'एमडव्ल्यूरन-२४१३ ला झालेल्या अपघाताबाबत 
न्यायाधिकरणाच्या दाव्यासैंदर्भात नुकसान भरपाई 
न्यायालयात जमा करण्यास A: 


महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन तिर्णय क्रमांक-एमऑवएस-०१९८/१५(५७)/पीआरएस-२ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०8२, Rate+ ३. ऑगस्ट,२००१ | 


याधा:-९) क्रारागूह झहानिरीक्षक,कारागृह महानिरीक्षणालय,महाराष्ट्र राज्य, 
* : पुणे यांचे gy जा.क्र.बाहन/नाशिंक रोड/२३७९४/क-३ पुणे-१ 
दिनांक 6. 2.2602 


शासन निर्णवः-नाशिक रोड मध्यवती कारागृह येथील ge क्रमांक- 
'एमडब्ल्यूएन-२४१९३ झालेल्या अपघाताबाबत न्यायाधिकरणाच्या दाव्यासंदर्भात 
नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.१,३८,०००/- न्यायालयात जमा' करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 

२. कारागृह महानिरीक्षक,कारागृह महानिरीक्षणालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या पत्र जा.क्र.बाहन/नाशिंक रोड/२३७९४/क-३ TL दिनांक ८.२.२००१ 
या संबंधातील मोटार अपघात केस क्र:ः८३२/९७ ब केस क्र.८००/९७ अन्वये 
दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसंदर्भात मोटार वाहन अपघात दाबा समिती, 
नाशिक यांनी दिलेल्या आदेशानुसार दाव्याची रक्‍कम रु.१,००,०००/- + व्याजाची 
१२ टक्के दराने रक्‍कम रु.३८,०००/- मिळून एकूण रु.१,३८,०००/-(रुपये एकं 
लाख अडतीस हजार फक्त) एवढी रवकम न्यायीलयात भरण्यास शासनाची 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 

३. . याबाबतीत होणारा खर्च हा "८६७४: शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी” 
१०१, शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी (अ) न्यायालयाकडे जमा केलेल्या 
प्रतिभूती रक्‍कमा (गणकयंत्र संकेतांक ८६७४००१९) " या लेखाशीर्षाखाली खर्च 
टाकण्यात यावा. . 

४. बर उल्लेखिलेल्या लेखाशिर्षाखाली देण्यात आलेली मंजुरी ही 
तात्कालिक असून मंजूर केलेल्या रकमांचा भरणा न्यायालयात HEAT संबंधित 
मंत्रालयीन विभागाच्या म्हणजेच गृह विभागाच्या २०५६-तुरुंग या प्रधान 
लेखाशीर्षाखाली या खर्चाची जुळणी कराबी लागेल. जर वरिष्ठ न्यायालयात 
दाखल करण्यात आलेल्या अपिलाचा निकाल शासनाच्या बाजूने लागला तर या 
आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेलो रक्‍कम न्यायालयातून काढून त्या रकमेचा 
भरणा "८६७४ शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी १०१, शासनाने ठेवलेल्या 


\CAHOME\athalye-1-prs-2-G=R 1. 


प्रतिभूती ठेवो. (अ) न्यायालयाकडे. जमा. केलेल्या प्रतिभूती ठेवी (संगणक संकेतांक 
८६७४५०१९१२) या लेखाशीर्षाखाली करावा लागेल. जर वरिष्ठ न्यायालयाचा निकाल शासनाच्या 
विरुध्द बाजूने लागला लर "८६७४ शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती sat १०१, शासनाने ठेवलेल्या 
प्रतिभूती ठेवी. (अ) न्यायालयाकडे जमा. केलेल्या प्रतिभूती sat (संगणक संकेतांक 
८६७४५०१रॉ”या जमा लेखाशौर्षाखाली जमा दर्शवून ye विभागाच्या मागणी क्रमांक-बी-७ 
लेखाशीर्ष-२०५६-तुरुंग या अंतिम लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा लागेल व त्या परिस्थितीत 
संबंधित*अधिकारी आबश्यंक त्या "भारित" रकमेच्या मंजुरीबांबेत आवश्यक तो रितसर प्रस्ताव 
सादर करतील. कारागृह महानिरीक्षक,कारागृह महानिरीक्षणालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वरिष्ठ 
न्यायालयातील-अपिलांचा निकाल लागल्याबरोबर या प्रकरणी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. 
५. हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक. संदर्भ क्रमांक-सोआर-५५५३/२००१/ व्यय- 
दिनांक ६.७.२००१ ब क्रमांक ११७४/असं-२ दिनांक २३.७.२००१ नुसार देण्यात आलेल्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नांबाने, 


Gy 
( yaar 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रति 

कारागृह महानिरीक्षक,कारागृह महानिरीक्षणालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. . 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य,पुणें 
कारागृह उपमहानिरीक्षक,मध्य विभाग,औरंगाबाद. 
अधिक्षक,नाशिक रोड मध्यवती कारागृह,नाशिक. . 
महालेस्रापाल,महाराष्ट्र-१/२(लेखां व अनुज्ञेयता) Hae ATG 
महालेखापाल्ल,महाराष्ट्र-१/२ (र्नेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर 
कोषागार अधिकारो,पुणे/नाशिक. 

वित्त विभाग (व्यय-८) /अर्थसंकल्प-२ कार्यासन मंत्रालय,मुंबई. 
बोयुडी-१ कार्यासन गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

निवबडनस्ती. 


